परिवहन विभागाच्या अधिनस्त सर्व 
कार्यालयातील कामकाजाचे संगणकीकरण 
करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०३१४/प्र.क्र.११२/परि-४, 
जागतिक व्यापार केंद्र : सेंटर वन इमारत 
30 वा मजला, कफ परेड, मुंबई-४०० ००५. 
तारीख: २६ मार्च, २०१४. 


वाचा 
शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. सीओएम-१००१/प्र.क्र.१७४/०१/३९, दि. २९ ऑक्टोबर, २००१. 


प्रस्तावना 

परिवहन विभागाच्या अधिनस्त सर्व कार्यालयातील कामकाजांचे संगणकीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. 
शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. सीओएम-१००१/प्र.क्र.१७४/०१/३९, दि. २९ ऑक्टोबर, २००१ 
अन्वये शासकीय कामकाजाचे संपूर्ण संगणकीकरण करण्यासाठी कार्यपध्दती विहीत करण्यात आली आहे. सदर 
शासन निर्णयातील परिच्छेद ५ प्रमाणे हा प्रस्ताव मोठा प्रकल्प प्रकारात मोडत असल्याने त्याच शासन निर्णयातील 
परिच्छेद ७ नुसार प्रस्तुत प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी समिती व कार्यपध्दती विहीत करण्याचे विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय 

परिवहन विभागाच्या अधिनस्त सर्व कार्यालयातील कामकाजाच्या संगणकीकरणाचा प्रकल्प 
राबविण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक सीओएम-१००१/प्र.क्र.१७४/०१/३९, दि. 
२९/१०/२००१ मधील परिच्छेद ७ मध्ये नमुद केल्यानुसार प्रधान सचिव (परिवहन) यांच्या अध्यक्षतेखाली खालील 
प्रमाणे प्रकल्प अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्यात येत आहे. 


१)प्रधान सचिव (परिवहन) -अध्यक्ष. 
२)प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान). -सदस्य. 
३)परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. - सदस्य. 
४)नियोजन विभागाचे प्रतिनिधी. - सदस्य. 
५) वित्त विभागाचे प्रतिनिधी. - सदस्य. 
६)परिवहन उप आयुक्‍त (संगणक), परिवहन आयुक्तालय. - सदस्य सचिव. 


७)माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने सुचविलेली तज्ञ व्यक्‍ती. - सदस्य. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०३१४/प्र.क्र.११२/परि-४, 


२. या समितीने संदर्भाधीन शासन निर्णयात नमूद केलेल्या तरतूदीनुसार व त्यात वेळोवेळी केलेल्या 
सुधारणांनुसार उपरोक्त प्रस्तावातील शासकीय कामकाजाचे संगणकीकरण करावयाच्या अनुषंगाने आवश्‍यक सर्व 
कार्यवाही करावी. समितीचे सदस्य सचिव हे सदर समितीच्या अध्यक्षांशी सल्लामसलत करुन समितीच्या बैठका 
आयोजित करतील तसेच बैठकीमध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार कार्यवाही करुन तिचा पाठपुरावा करतील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०४०११६३७२९६१२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhimrao 
1 Ramrao Wadhave 

B h | aa fa (0 DN: CN = Bhimrao Ramrao 
Wadhave, C = IN, S= 
MAHARASHTRA, O = 

Ramrao — covernenror 
MAHARASHTRA, OU = HOME 
Date: 2014.04.01 17:18:40 


Wadhave =: 


(भि.रा. वाढवे) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. अ.मु.स. (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई. 

२. अ.मु.स. (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

३. प्रधान सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई. 

७. परिवहन उप आयुक्‍त (संगणक), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती, परिवहन ४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


